मुनिपुत्र तैं ।।३।। कश्यपाचा सुत होत । मयूर विष्णु अव्यय जगांत । 
यज्ञसेवेस उद्युक्त । गणपासंगे युद्ध करी ।।४।। विनता बोध करी 
स्वसुतास । तो जेव्हां पटला त्यास । तो करी प्रणाम गणेशास । स्तवन 
करून तोषवी ।।५।। गणेशाजवळी करी याचना | मयूरवराची प्रार्थना । 
आधीं तुझ्या नामाची उच्चारणा । होईल माझ्या नामांत ।।६।। सर्वख्यात 
सर्वसिद्धिप्रद । हें असे नांव विशद । त्यावरी ख्यात मयूरेश नामें सुखद । 
शक्तीनों गणेश जगांत ।।७।। तो वाहन होऊन सेवारत | विध्नपाच्या 
राहे सतत | एकदा द्विजपुत्र बुडवित । पाण्यांत त्या गुणेशासी ।।८।। 
नागकन्या काममोहित । पकडून नेती त्यास पाताळांत । गणेशमहिमा 
ऐकून तप आचरित । होत्या ब्राह्मणी एकविस ।।९।। पतिभावें गणेश 
लाभावा । हा त्यांचा संकल्प बरवा | नाना अनुष्ठानें देवा । नाना 
मंत्रे तोषविती ।।१०।। त्या सर्व तपः प्रभावें होत । नागकन्या 
लावण्ययुत । शेष वासुकी मुख्य पाळित । परमादरें लाड करिती 11211 
त्या नागमुख्यांस सांगत । गणेशास पतित्वें मनांत । वरलें असे आम्हीं 
एकचित्त | अन्य कोणास न वरणार 112211 तें ऐकून त्यांचें समर्थन । 
शेषमुख्य करिती युक्तिवचन | कां हट्ट करतां तुम्ही अज्ञान । ब्रह्मेश 
गणनाथ स्वानंदस्थ ।।१३।। तो तुमचा पति कैसा होईल । अभिमान 
सोडा होऊन सबल । आपल्या समान वर अमल । निवडावा तुम्हीं 
सर्वानी ।।१४।। त्याचे ऐकून वचन । कुमारी बोलती एकचित्त मन । 
ताता आम्हीं ब्रह्मचर्य स्वीकारून । घालवू आमुचें जीवन ।।१५।। परी 
पतित्वें गणेशास । ae हाचि निश्चय खास । अन्यथा ब्रह्मचर्य विशेष । 
सतत आम्हीं पालन करूं ।।१ ६।। पूर्वसंस्कार योगें पाहत । त्या नागकन्या 
तैं जळांत । गणनायकासी पकडून नेत । पाताळांत त्या सर्वही ।।१७।। 
नारदाच्या मुखांतून | ऐकलें होते वर्तमान । शिवपुत्र झाला गजानन | 
पान ५९८ 


आला असे त्या प्रान्तात ।।१८।। स्वगृहीं गणनाथास नेती । त्या साऱ्या 
विव्हल अती । भक्तिसंयुक्त त्यास पूजिती । पति मानून शक्तींनो 
।।१९।। तेव्हां तोही हृदयी इच्छित । शांतियोग तयांसी देत । तेव्हां 
त्या कामहीन होत । सेविती प्रभूसी विशेषें ।।२०।। त्यांसी अकृत्रिम 
सुख देत । भक्िभावें संतुष्ट । रात्रंदिवस त्यांस भोगित । पौरुषसुख 
अत्यंत देई ।।२१।। ऐसें करून मर्दन चरित । गर्विष्ठ शेष मदयुक्त | 
पुनरपि तेथ जात । जेथ त्या नागकन्या द्रिजसुता होत्या ।।२२।। ऐसी 
नानाविध कृत्यें करित | अद्भुत त्याचें चरित । गौतमाचे सर्व अन्न खात । 
ज लोभाने तो भक्तीनें ।।२३।। भक्तांसी भक्तिदानार्थ उत्कंठित । तो 
प्रभु गजानन काय न करित । दासदासीपरायण श्रेष्ठ । महादेवींनो विचार 
करा ।।२४।। भक्तांनी जें जें केलें । तें तें यानें अमृतरूप मानलें । 
अभक्तांनी गौरव ditt केलें । तें तें हा विषसम मानी ।।२५।। 
भक्तिमोहानें तिरस्कार सहत | ताडन अपमानादिक समस्त । गणनाथ 
तो शिवसुत । सौख्यद मानी तें मनीं ।।२६।। पार्वती शिवमुख्यादि 
ताडिती । तयास कश्यप अदितिही मानिती । कधीं कधीं अपमानिती । 
परी तें सर्व अमृत मानी ।।२७।। भक्ताच्या वचनास्तव धारण । करी 
दैत्य मस्तक गजानन । स्वांगच्छेद करून । मलसंभूतही तो झाला 
।।२८।। इत्यादि विविध कर्मे करित । जीं नीच अन्यथा वाटत । भक्तीनें 
होऊन संमोहित । मोहनाशक गजानन ।।२९।। तेव्हां गौतममुख्य येती । 
गणोशमायेनें ते युक्त असती । शंकर देवास येऊन म्हणती । अत्यंत 
मोहित ते सारे ।।३०।। शंभो तुम्ही मयूरेशासहित । अन्यत्र जावें 
स्थलांतरा इच्छित । दैत्यपीडेनें सतत | आम्ही झालों गुणेशास्तव 113211 
दैत्येंद्र मुख्य नित्य येती । मयूरेशा मारण्या कपट करती । तत्क्षणी मरून 
पडती । मयूरेशमायेनें ताडित ।।३२।। जे दैत्य कपटवेष घेती । 
मु. पु. खंड. ६ अ.३९ 


पशुपक्ष्यांचे ते जेव्हां मरती । तेव्हां मूळ रूप विस्तार घेती । बारा पंचवीस 
कोस योजनें 11३३॥। त्यांचे ते स्थूल देह पडती । तैं गृहवृक्ष आश्रम 
चुरडती । नित्य होत ऐसी क्षति । काय आम्हीं करावें ।।३४।। म्हणून 
सर्वगणांसहित । जा जेथ तुज असेल वांच्छित । अथवा आम्हीं जाऊं 
त्वरित । स्थान हें सोडून विवशपणें ।1३५।। त्यांचें तें ऐकून वचन । 
चिंतातुर शिव करी कथन । महादेवींनो जो करी पालन । देवांचें सर्वदा 
सर्वत्र ।।३६।। आज मां तुमच्या आश्रमांत । आलों होतों पहाण्या हें 
अघटित | आमुच्या संगतीनें पीडित | खरोखर मुनी तुम्हीं 113011 
आपण आपापल्या आश्रमांत | रहावें सुखानें सतत | मीच जाईन अन्यत्र 
त्वरित । सर्व परिवारासह माझ्या 11३८ ॥ । दैत्येंद्र नित्य मयूरेशास दु:ख 
देत । त्यांसी तो महाबळ मारित । परी निर्विघ्नपणे राहण्या आम्हांप्रत। 
दुसरें कोणतें स्थान सांगा ।।३९।। त्या स्थानीं महर्षीनो जाईन । 
सुतासहित मीं याच क्षण । मीही ध्यान करितसे प्रतिदिन । कोठें जावें 
म्हणोनी ।।४०।। गौतमादी ऋषि सांगती । दक्षिण भागो क्षेत्र निश्चिती। 
भूस्वानंद नामें क्षिती । सर्वसिद्धिप्रद जेणें ।।४१।। तें ब्रह्मासायुज्याचें 
पद । तेथ गणपति मूर्ति सुखद | सिंधदूतांनी खंडिली हें दु:खद । वृत्त 
आपणा विदित असे ।।४२।। त्या मूर्तीच्या ठायीं स्थापिली । सिंधूची 
प्रतिमा दुष्टांनी त्यावेळीं । लोकांनी ती क्षेत्रभूमि सोडली । दैत्यपीडेस्तव 
सह परिवार ।।४३।। जरी महादेवा तेथ जाशील । तरी विध्नहीन तूं 
होशील | ऐकून त्यांचें वचन निर्मल । शंभू निघाला तत्क्षणी ।।४४।। 
सर्व गणांसहित जात । महादेवींनो ब्राह्मणांसहित । मयूरेशादी परिवार 
असत । तेव्हां त्याच्या सांगाती ।।४५।। त्या वेळीं सिंधू दानव 
पाठवित। कमलासुर नावाचा दैत्य बळवंत । त्यास पाहून मुनिजन 
पळत। अजिक्य वाटे तो तयांसी ।।४६।। ब्रह्मा विष्णु शिवादी देवांस। 


पान ५९९ 


महामायिक तो अजेय त्यांस । ऐसें वाटलें तयांस । म्हणून ते पळाले 
।।४७।। परी पुनरपि विचार करिती । शिवास त्यागून आश्रय जगतीं। 
अन्यत्र कोठे न मिळेल निश्चिती । म्हणून सर्वही परत आले ।।४८।। 
दैत्यनाथ जरी ठार मारील । तरी आम्हां कोण तारील । ऐशा विचारें 
ते विमल । शंकराचा आश्रय घेती ।।४९।। म्हणती आम्हीं भयभीत । 
रक्षण करी तूं सांप्रत | दैत्यनायक अति बळवंत । आतां काय करावें 
।।५०॥। मयूरेशाच्या संगतीत । सदा रहावें सुरक्षित । अन्यथा आम्हीं 
अनुग असमर्थ । संरक्षण करावया 11५१॥। त्यांचें वचन ऐकत | 
सदाशिव तैं भय भीत । म्हणे तो ट्विजपालनरत । मुनींनो मजसी क्षमा 
करा ।।५२।। कमलासुर नामक दैत्यनाथ । मोठी सेना घेऊन येत । 
त्यास जिकण्या असमर्थ । सर्वथैव मीं जाणा ।।५३।। आतां मजसी 
पकडून | टाकील कारावासी तो दुर्जन । जेथ विष्णु आदि सुर महान। 
आधीच पडले संत्रस्त ।।५४।। शिवाचें ऐकून वचन । मयुरेश करी 
सांत्वन । म्हणे ताता नसे भयकारण । मारीन मी त्या महाअसुरासी 
।।५५।। तूं साक्षात्‌ गणनाथाचा । अंश अससी हा विचार साचा | 
आठवून हें तारक भवाचा | भक्तनायक तूं ख्यात ।।५६।। ब्राह्मण 
हे गाणपत्य असत । त्यांना विघ्न कैसें होईल प्राप्त । मरीचीनें माझ्या 
रक्षणार्थ । गणेशकवच दिलें असे ।।५७।। त्योयोगें मीं भयरहित | 
कां झालास सचित । ऐसें बोलून गणेश जात । विघ्नविदारण शूलधर 
।।५८॥। मयूरावरी बैसोनी । परशू शूल करीं धरोनी । महाघोर युद्ध 
करूनी | कमलासुरासी कापिलें ।।५९।। त्याचे तीन तुकडे करित | 
मस्तक मयूरक्षेत्रीं पडत । उदर राजसदनांत । जघन पडले प्रवाळीं 
।।६०।। ऐशापरी तीन स्थानांत । दैत्यंद्राचे तीन भाग पडत । गणेश्वर 
झाला तेथ संस्थित । अत्यंत प्रतापवंत जो ।।६१।। मुनिजनांसह 


मु. पु. खंड. ६ अ. ३९-४० 


